वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती 
विकास महामंडळास संचालन व व्यवस्थापन 
चालविण्याकरिता शासनाने दिलेल्या रु.१०२.२७ 
लाख इतक्या रकमेच्या बिन व्याजी कर्जाची परतफेड 
करण्यासाठी उघडण्यात आलेले नवीन लेखाशिर्ष.. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : वनाम २०२२/प्र.क्र.२०/महामंडळे 
मोती महल खोली क्र.२, २ रा मजला, 
१९५ जे.टाटा मार्ग, चर्चगेट, मुंबई ४०० ०२०. 


दिनांक :- ०८ डिसेंबर, २०२२ 


संदर्भ : १) व्यवस्थापकीय संचालक, वसंतराव नाईक विमुक्‍त जाती व भटक्या जमाती विकास 
महामंडळाचे पत्र क्र.वविजाभज/प्र.क्र.१२/वि.व.ले., दि.३१/१२/२०२१. 
२) प्रधान महाळेखाकार कार्यालय (लेखा व हकदारी) - |, महाराष्ट्र यांचे 
क्र.संःख.वि./चा-१/विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग/युओआर-७५/ 
२०२२-२३/४७४, दि.०३/१०/२०२२ 


शासन निर्णय :- 

वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळास संचाळन व 
व्यवस्थापन चालविण्याकरिता शासनाने सन १९८९ ते १९९२ या कालावधीमध्ये बिन व्याजी कर्ज 
म्हणून दिलेल्या रु.१०२.२७ लाख इतक्या रकमेचा भरणा करण्याकरिता खालीलप्रमाणे स्वतंत्र 
लेखाशिर्ष उघडण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शिर्षक लेखाशिर्षाचे मराठी नाव लेखाशिर्षाचे इंग्रजी नाव 


प्रधान । ६२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, | 6225- Loan for welfare of 
लेखाशिर्ष | इतर मागासवर्गीय व अल्पसंख्यांक यांचे | Scheduled Castes, Scheduled 


कल्याणासाठी कर्जे Tribes, Other backward Classes 
and Minorities 
उपप्रधान =| 03 - मागासवर्गीयांचे कल्याण 03 - Welfare of Backward 
लेखाशिर्ष Classes 


गौण BY | १९०-सार्वजनिक क्षेत्रे Sax उपक्रमांना कर्ज | 190- Loans to Public Sector and 
other undertaking 


गट शिर्ष | (09) महामंडळे (01) Corporation 
उप शिर्ष | (09) (09) वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व (01) (01) Repayment of loan of 
भटक्या जमाती विकास महामंडळास Vasantrao Naik VJNT 
कर्जाच्या परतफेडीचा भरणा करण्याकरीता । Development Corporation 
संगणक । ६२२५५१८२ 62255182 
सांकेतांक 
२. हे आदेश महालेखापाल कार्यालय (लेखा व हकदारी) - १, महाराष्ट्र, मुंबई यांच्याशी विचार 


विनिमय करुन त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. क्र.संःख.वि./चा-१/विजाभज, इमाव व विमाप्र 
कल्याण विभाग/युओआर-७५/२०२२-२३/४७४, दि.०३/१०/२०२२, तसेच, वित्त विभागाच्या मान्यतेने 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः वनाम २०२२/प्र.क्र.२०/महामंडळे 


३. सदर are निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१२०८१६०८२१५७३४ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
VARSHA SUNIL, | Beanie ee ote 


4.20=765dae4fef3315c4544a15270edc443fbacf630172f5e6b732 
d16b64198d81b: Code=400032, st=Maharasht 
rialNumber=AF4E3A3AADACA1026547EF6 1 4DF4DE89D66994806 
D3760116B32BB3AADEAF9FB, cn=VARSHA SUNIL SAMANT 
Date: 2022.12.08 16:10:35 +05'30 


(व. सु. सामंत) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र -१ व २, मुंबई/नागपूर 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (TM Section) महाराष्ट्र, मुंबई 

व्यवस्थापकीय संचालक, वसंतराव नाईक विमुक्‍त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ 
मर्या., मुंबई 

४. वित्त विभाग (कार्यासन- क्र.व ह., अर्थ.-५, अर्थ.-७, मंत्रालय, मुंबई 

५. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६. निवडनस्ती (महामंडळे) इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


